व्यवसाय सुलभता धोरणाच्या (Ease of Doing 
Business) अनुषंगाने व्यापक लोकहिताच्या 
दृष्टीने विविध घटकांतर्गत येणाऱ्या महत्वाच्या 
सेवा लोकसेवा हक्‍क अधिनियमांतर्गत 
अधिसूचित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ जानेवारी, २०२४. 


१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.१८९/नवि-२०, दि.२३.०६.२०१५. 

२. नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/नवि-२०, दि.२२.०८.२०१६. 

३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.१८९/नवि-२०, दि. ०४.०९.२०१७. 

४. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मातंस/जेव्ही-टीसीएस/प्र.क्र.२०/३९ दि.१६.०९.२००८. 

५. नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८०/नवि-२०, दि. १४.०८.२०१९. 

६. नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३२/नवि-३२, दि. ३०.०९.२०२२. 

७. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३२/नवि-३२, दि. 94.92.2022. 

८. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे पत्र क्र.नपप्रसं/का-०८/ई-गव्हर्नस / RST / २०२३ / 
३८८५ दि.२०.०९.२०२२ 

९. मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक २१.०६.२०२३ ची बैठक. 

१०.नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे पत्र क्र.नपप्रसं/का-०८/ई-गव्हर्नस / RST / २०२३ / 
३८८५ दि.१२.०७.२०२३ 

प्रस्तावना: 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ दि. २८.०४.२०१५ रोजी लागू करण्यात आला 
आहे. सदर अधिनियमातील कलम-३ मध्ये नमुद करण्यात आल्यानुसार या विभागाच्या प्रशासकीय 
अधिपत्याखालील राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायती या नागरी संस्थामार्फत 
देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा नागरी केंद्रबिंदू मानून, नागरिकांना दैनदिन जीवनामध्ये आवश्‍यक 
असलेल्या एकुण ५७ सेवांचा समावेश लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मध्ये करणेबाबत व सदर 
सेवांकरीता आवश्‍यक कागदपत्रे, शुल्क, नियत कालमर्यादा, पद निर्देशित अधिकारी तसेच प्रथम व 
व्दितीय अपिलीय अधिकारी इत्यादी बाबी सर्व महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायती यांनी 
अधिसूचित करणेबाबत संदर्भाधीन क्र.१ ते ७ च्या शासन निर्णयान्वये सूचना निर्गमित करण्यात 
आलेल्या आहेत. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ 


२. मा.मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त यांनी बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच केंद्र शासनाच्या 
व्यवसाय सुलभीकरण धोरणाच्या (Ease of Doing Business) च्या अनुषंगाने महत्वाच्या असलेल्या 
संदर्भाधीन क्र.१ ते ७ येथील शासन निर्णयामध्ये नमूद सेवांव्यतिरिक्‍्त अधिकच्या एकूण १० सेवांचा 
समावेश महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत करण्याबाबत व सदर सेवांकरीता आवश्‍यक 
कागदपत्रे, शुल्क, नियतकालमर्यादा, पद निर्देशित अधिकारी तसेच प्रथम व व्दितीय अपिलीय 
अधिकारी इत्यादी बाबी अधिसूचित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्र शुश्रुषा-गृह नोंदणी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत शुश्रुषा-गृह 
परवाना, लॉजिंग हाऊस परवाना, मंगल कार्यालय /सभागृह वगैरे परवाना, फेरीवाले नोंदणी 
प्रमाणपत्र, दुरसंचार पायाभुत सुविधा (ऑप्टिकल फायबर ) व वृक्षतोड परवानगी बाबत एकुण १० सेवा 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “१” ते “११” नुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा व 
नगरपंचायती करिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ च्या कलम ३ नुसार अधिसूचित 
करण्यात येत आहेत. 


२. शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “१” ते “११” मधे नमूद केलेल्या सेवा, आवश्‍यक कागदपत्रे 
व नियत कालावधी यामध्ये संबधित सार्वजनिक प्राधिकरणे (महानगरपालिका, नगरपरिषदा व 
नगरपंचायती) यांना बदल करता येणार नाही. 


३. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ अंतर्गत सेवा पुरविण्याकरिता आकारावयाचे 
शुल्क निश्चित करण्याची संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांना मुभा राहिळ. तसेच संबंधित नागरी 
स्थानिक संस्थेची रचना व स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन पद निर्देशित अधिकारी, प्रथम 
अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिलीय अधिकारी इत्यादी पदे यात संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांना 
सुधारणा करता यईल. तथापि, उपरोक्त दोन्ही बाबींबाबत शासनाद्वारे वेळोवेळी निर्गमित केलेले 
आदेश/नियम/सुधारणा नुसार आवश्‍यक बदल करणे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक 
राहील. 


४. राज्यातील सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायती 
यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम ३ नुसार सदर सेवा शासन निर्णय 
निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एका महिन्याच्या आत अधिसूचित करणे व त्याची अंमलबजावणी 
करणेबाबतची कार्यवाही करावी. 


प. या शासन निर्णयात काहीही विनिर्दिष्ट केलेले असले तरीही ज्यावेळी ह्या शासन निर्णयातील 
दूरसंचार पायाभूत सुविधा सेवांच्या बाबतीत आवश्‍यक कागदपत्रे, शुल्क, पदनिर्देशित/प्रथम अपिलीय 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ 


/ द्वितीय अपिलीय अधिकारी इत्यादी तरतुदींबाबत संभ्रम निर्माण होईल, त्यावेळी नगर विकास 


विभागाच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता दूरसंचार पायाभूत सुविधा मार्गदर्शक सुचनांबाबत 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२१/७.३.२४२/(॥)-२० दिनांक १९.१२.२०२२ मधील तरतुदी अथवा 


शासनाद्वारे वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश/नियम/सुधारणा ह्या अंतिम समजण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०१०९१५३९३४७६२५ 
असा आहे. सदर seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRIKANT CHANDRAKANT ANDGE 
S H R | KA N ग DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe19b8965025d482b 1 bee fffaa6 
C H A N D R A KA N ग 2085c34db6bfd8c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=D8D9626C9E038380CD235C048F20D7CE74CFFD3A 

95F2AC3C192E9C991F358271, cn=SHRIKANT CHANDRAKANT 
ANDGE moet 

Date: 2024.01.10 12:02:18 +05'30' 

(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय मुंबई 


४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (न.वि.-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव (न.वि-२) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. 


प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.मा.मुख्य आयुक्त, राज्य सेवा हक्क, निर्मल इमारत, दुसरा मजला, नरीमन पॉईंट, मुंबई 
११.आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

१२.आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई 
१३.मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगर पंचायत (सर्व) 

१४.निवड नस्ती (नवि-३२). 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ 


अंतर्गत शुश्रुषा-गृह 
परवाना देणे 


डॉट 


शुश्रुषा-गृह नोंदणी 
अधिनियम, १९४९ 


अंतर्गत शुश्रुषा-गृह 
[परवान्याचे 
नुतनीकरण करणे 


टे 


१९४९ अंतर्गत 


परवान्यावर परवाना 


धारक/भागीदाराचे 
नाव बदलणे. 


कागदपत्रे 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न. वि.-३२ सोबतचे सहपत्र - “१” 
“महाराष्ट्र शुश्रुषा-गृह नोंदणी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत शुश्रृुषा-गृह परवाना” 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 


(कलम ३ अन्वये महानगरपालिका यांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 


ल नियत पद निर्देशित अधिकारी ।प्रथम 
कालमर्यादा अपिलीय 


३० दिवस 


सक्षम अधिकारी 


महानगरपालिकेनेअतिरीक्त 
महानगरपालिका 


३० दिवस 


सक्षम अधिकारी 


महानगरपालिकेनेअतिरीक्त 
महानगरपालिका 


३० दिवस 


सक्षम अधिकारी 


द्वितीय 

अपिलीय 
अधिकारी 
महानगरपालिका 
आयुक्‍त 


महानगरपालिका 
आयुक्‍त 


महानगरपालिका 
आयुक्‍त 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न. वि.-३२ सोबतचे सहपत्र - “२” 


“लॉजिंग हाऊस परवाना” 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 
(कलम ३ अन्वये महानगरपालिका यांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 
आवश्यक नियत पद निर्देशित प्रथम अपिलीय | द्वितीय अपिलीय अ 
कागदपत्रे कालमर्यादा धिकारी 
३० दिवस  'सिंबंधित महानगरपालिकेनेअतिरीक्त महानगरपालिका 
आयुक्‍त 


१.विहित नमुन्यातीलशासनाचे दिवस महानगरपालिका 
अर्ज सूचनांनुसार आयुक्‍त 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ 
शासन निर्णय क्र संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न. वि.-३२ सोबतचे सहपत्र - “3” 


“लॉजिंग हाऊस परवाना” 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 
(कलम ३ अन्वये नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 
आवश्यक नियत पद निर्देशित | प्रथम अपिलीय | द्वितीय अपिलीय 
कागदपत्रे 


सह आयुक्‍त 
(नगरपरिषद 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ 


शासन निर्णय क्र संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न. वि.-३२ सोबतचे सहपत्र - “४” 
“मंगल कार्यालय /सभागृह वगैरे परवाना” 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 
(कलम ३ अन्वये महानगरपालिका यांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 
अ.क्र. | लोकसेवांची | आवश्यक नियत पद निर्देशित प्रथम अपिलीय द्वितीय अपिलीय 
कागदपत्रे 


शासनाचे ३० दिवस संबंधित 
सूचनांनुसार 
स्थानिक 
स्तरावर निश्चित 


सूचनांनुसार 
स्थानिक 
नुतनीकरण स्तरावर निश्चित 
करणे. 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ 


शासन निर्णय क्र संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न. वि.-३२ सोबतचे सहपत्र - “५” 
“मंगल कार्यालय /सभागृह वगैरे परवाना” 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 
(कलम ३ अन्वये नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 
अ.क्र. लोकसेवांची आव्यक नियत पद निर्देशित प्रथम अपिलीय द्वितीय 
कागदपत्रे अपिलीय अधिका 


विभागीय 
सह आयुक्‍त 
(नगरपरिषद 
प्रशासन) 


विभागीय 
सह आयुक्‍त 
(नगरपरिषद 
प्रशासन) 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न. वि.-३२ सोबतचे सहपत्र - “६” 
“फेरीवाले नोंदणी प्रमाणपत्र” 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 
(कलम ३ अन्वये महानगरपालिका यांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 
लोकसेवांची | आवश्यक _ नियत पद निर्देशित प्रथम अपिलीय | द्वितीय अपिलीय 
कागदपत्रे कालमर्यादा 
१५ दिवस 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न. वि.-३२ सोबतचे सहपत्र - “७” 
“फेरीवाले नोंदणी प्रमाणपत्र” 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 
(कलम ३ अन्वये नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 
अ.क्र.] लोकसेवांची सू आवश्‍यक नियत | पद निर्देशित | प्रथम अपिलीय | द्वितीय अपिलीय 
कागदपत्रे कालमर्यादा 


आव्यक कागदपत्रे किलेले शुल्क 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ सोबतचे सहपत्र - “८” 
“दूरसंचार पायाभूत सुविधा” 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 
(कलम ३ अन्वये महानगरपालिका यांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 


आवश्‍यक नियत 
कागदपत्रे कालमर्यादा 


282/UD-20 
विभाग शासन संकीर्ण-२०२१/७. दि. १९/१२/२०२२ राज्यस्तरीय 
निर्णय क्रमांक R.282/UD-20 ।|मधील आयुक्‍त यांचेद्वारे दूरसंचार समिती 
संकीर्ण-२०२१/७.३. |दिनांक तरतुदींनुसार ६० 

(Permission for |282/UD-20 १९/१२/२०२२ दिवस 


establishment of दिनांक १९/१२/२०२२ 
under- ground मधील Schedule ॥ 


मधील Schedule 
॥/ नुसार स्थानिक 
Cable नुसार आवश्‍यक Ara 
Infrastructure कागदपत्रे 

(Optical Fibre = ame वेळोवेळी लेले शुल्क 
Cable) विहित करील अशी 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-०९२२/प्र.क्र.३२/न. वि.-३२ सोबतचे सहपत्र - “९” 


“दूरसंचार पायाभूत सुविधा” 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 
(कलम 3 अन्वये नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 
आव्यक नियत पद निर्देशित | प्रथम अपिलीय 
कागदपत्रे कालमर्यादा 


ल्हास्तरीय दूरसंचार 


ure (Optical Fibre ३. शासन वेळोवेळी 
able) विहित arte अशी 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न. वि.-३२ सोबतचे सहपत्र - “१०” 
“वृक्षतोड परवानगी” 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 
(कलम ३ अन्वये महानगरपालिका यांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 
पद निर्देशित प्रथम अपिलीय द्वितीय 
अपिलीय अधिकारी 


नियोजन|संबंधित 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न.वि.-३२ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९२२/प्र.क्र.३२/न. वि.-३२ सोबतचे सहपत्र - “११” 
“वृक्ष तोड परवानगी” 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनिमय, २०१५ 
(कलम ३ अन्वये नगरपालिका /नगरपंचायत यांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 


लोकसेवांची आव्यक शुल्क नियत | पद निर्देशित | प्रथम अपिळीय | द्वितीय अपिलीय 

कागदपत्रे अधिकारी 
स्थानिक स्तरावर 
विहित पद्धतीने प्राधिकरणाचे वृक्ष [प्राधिकरणाचे प्राधिकरणाकडीळल 

वृक्ष प्राधिकरण 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


